नाटयनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य 
निर्मितीसाठी अनुदान योजना प्रयोग 
अनुदान मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. नासंअ ४८२४/प्र.क्र.६६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ७ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. नानिअ २०१७/निनिसंअ/ 
प्र.क्र २१२/सां.का.४, दिनांक १९ जानेवारी, २०१९. 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे पत्र क्र. सां.का.सं/४००३, 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

नाट्य निर्मिती संस्थांना नवीन नाटकांच्या निर्मितीसाठी अनुदान मंजूर करण्याची 
नियमावली उपर्निदिष्ट क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आळी आहे. त्यानुसार गठीत 
करण्यात आलेल्या नाट्य परिक्षण समितीमार्फत परीक्षण करून नाटकाचा दर्जा ठरविला जातो. प्रस्तुत 
प्रकरणी झालेल्या परीक्षणाअंती दर्जा प्राप्त नाटकांना विहीत प्रयोगांसाठी अनुदान मंजूर केले जाते. नाट्य 
परीक्षण समितीमार्फत दर्जा प्राप्त ठरलेल्या नाटकांना विषयांकित नियमावलीत विहीत केलेल्या प्रयोग 
संख्येच्या टप्प्यानुसार अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य निर्मितीसाठी अनुदान" या योजनेंतर्गत खालील नाट्य 
संस्थेच्या दर्जा प्राप्त नाटकांस त्यांच्या समोरील रकान्यातील एकूण झालेल्या प्रयोगासाठी प्रति प्रयोग 
अनुदानाप्रमाणे एकूण रुपये 32,40,000/- (रूपये बत्तीस लाख पन्नास हजार फक्त) इतके अनुदान या 
शासन निर्णयान्वये मंजुर करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव नाटकाचे नावा । नाटका | एकूण प्रयोग प्रति एकूण रक्‍कम 
चा प्रयोगासाठी 
दर्जा अनुदान 

ie भरत जाधव अस्तित्व (व्यावसायिक) | अ १०-पहिला टप्पा | २५,०००/- २,५०,०००/- 

एंटरटेनमेंन्ट २५-दुसरा टप्पा २५,०००/- ६,२५,०००/- 

२ समुद्रमंथन वाकडी तिकडी ब १०-पहिला टप्पा | २०,०००/- २,००,०००/- 
(व्यावसायिक) 

३ ।बदामराजा खरं खरं सांग अ २५-दुसरा टप्पा २५,०००/- ६,२५,०००/- 
WSR (व्यावसायिक) 

४ । रसिकमोहीनी | अमेरिकन अल्बम अ | १०-पहिलाटप्पा | २५,०००/- २,५०,०००/- 
(व्यावसायिक) 

५ | रंगनील चर्चा तर होणारच अ १०-पहिला टप्पा | २५,०००/- २,५०,०००/- 
क्रिएठान्स (व्यावसायिक) 


DRT FUT क्रमांकः नासंअ ४८२४/प्र.क्र.६६/सां.का.४ 


६ | रंगशारदा सं. डबल लाईफ अ १०-पहिला टप्पा | ३०,०००/- ३,००,०००/- 
प्रतिष्ठान (सं. व्यावसायिक) 

७ | सम्यक कलांश | दादला नको गं बाई अ ५-पहिला टप्पा १५,०००/- ७५,०००/- 
प्रतिष्ठान (प्रायोगिक) 

८ | शिवरणभूमी आय एम पुंगळया अ | १०-दुसरा टप्पा | १५,०००/- 7,40,000/- 
प्रशांत सेवा शारुक्या आगीमहुळ १०-तिसरा टप्पा । १५,०००/- ॥१०,0०/- 
संस्था (प्रायोगिक) १०-चौथा टप्पा | १५,०००/- १,५०,०००/- 

१५-पाचवा टप्पा | १५,०००/- 2,24, 000/- 
एकूण रुपये ३२,५०,०००/- 


०२. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येईल. तसेच, सदरील खर्च हा बिनशर्त स्वरूपाचा आहे. 


०३. या योजनेवर होणारा खर्च मागणी क्र.झेड डी-२, २२०५, कला व सांस्कृतिक संस्था, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना- कला व सांस्कृतिक संस्था - (04) कला व 
सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान (०५) (०१) कला व सांस्कृतिक कार्य संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
(२२०५ १६२३) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२) 
(अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५ जुलै, 
२०२४ मधील सर्व परिच्छेद परीशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००७१५०७४४३१२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND PANDURANG 
CHAVAN 


(गोपिचंद पांडूरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नासंअ ४८२४/प्र.क्र.६६/सां.का.४ 


४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. जी. 
रोड, मुंबई ४०० ०३२. 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


